१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.तांक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१, 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी तालुका 
क्रीडा संकुलांना अनुदान वितरीत करणेबाबत- 
लेखाशिर्ष (२२०४ १७९२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तांक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
तारीख: १० जानेवारी, २०२४ 


दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ 


डिसेंबर, २०२३ 


शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ अन्वये निधी मंजूर केलेल्या तालुका 
क्रीडा संकुलांच्या यादीमधीळ अ.क्र.२९ व अ.क्र.४१ येथील तालुका क्रीडा संकुलांच्या समोरील रक्कमा 
खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आल्या आहेत :- 


अ.क्र. | तालुका क्रोडा संकुल | मान्यता दिलेली | शासन देय | अद्यापपर्यंत | शिल्लक सदर 
अंदाजपत्रकीय | अनुदान | वितरीत | अनुज्ञेय निधी | आदेशान्वये 
रक्‍कम (लाखात) | मर्यादा निधी (लाखात) वितरीत 
(लाखात) । (लाखात) करावयाचा 
निधी (लाखात) 
२९ । forge, जि.परभणी ४००.०० ४००.०० २७०.०० १३०.०० १००.०० 
४१ । जळकोट, जि.लातूर | तालुका क्रोडा संकुलासाठी जागा संपादनाकरीता आवश्यक निधी. १००.७० 
वरील अ.क्र.२९ व ४१ या वाक्यांऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे, 
अ.क्र. | तालुका क्रोडा संकुल | मान्यता दिलेली | शासन देय | अद्यापपर्यंत । शिल्लक सदर 
अंदाजपत्रकीय । अनुदान । वितरीत अनुज्ञेय निधी । आदेशान्वये 
रक्‍कम (लाखात) | मर्यादा निधी (लाखात) वितरीत 
(लाखात) । (लाखात) करावयाचा 
निधी (लाखात) 
२९ । forge, जि.परभणी ४००.०० ४००.०० ३२०.०० ८०.०० ८०.०० 
४१ | जळकोट, जि.लातूर | जळकोट तालुका क्रोडा संकुलासाठी जागा संपादन | 920,00 


करण्याकरीता रु.१००.७० लक्ष तसेच, बांधकाम व तद्अनुषंगिक 
कामांसाठी रु.२०.०० लक्ष, असा एकूण रु.१२०.७० लक्ष निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तांक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-१, 


२. वरीलप्रमाणे संदर्भ.क्र.१ येथील शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.२९ येथील जिंतूर 
तालुका क्रीडा संकुलासाठी वितरीत रक्कमेतील दुरुस्तीमुळे शिलूक रहात असलेला रु.२०.०० लक्ष इतका 
निधी तालुका क्रीडा संकुल, जळकोट, लातूरसाठी संपादित केलेल्या जागेभोवती संरक्षक कुंपण घालणे व इतर 
अनुषंगिक प्राथमिक कामांकरीता वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०११०१२१७२४४८२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY GANPAT SHELAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=263b4f9b2e6c7f465 1f520c2fda02e43e5c68ece3f63b2e 
254e5c909eca09ef8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S H F LA R serialNumber=9FEE463E9A 1 20COFE4A979C39EF4EA5A86874B4 
89068592B7CD6DF1 12D6573CD, cn=SANJAY GANPAT SHELAR 
Date: 2024.01.10 12:17:01 +05'30' 
(संजय होलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राज्यपालांचे कार्यालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
९. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१०. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


